असा. क्र. '१८७ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२५९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सोमवार, ऑगस्ट ४, २००८ / ATAUT २९३, शके १९३० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व. आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई woo ०३२, दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ 
अधिसूचना 
मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीपीए. ११०८/सीआर-२३/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे बाटते 
कौ, महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९६६ मध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम तात्काळ अंमलात आणावेत आणि मुंबई दारुबंदी अधिनियम, 


१९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) याचे कलम १४३ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकानुसार 
तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करला ते करण्यात यावेत ; 
. 


त्याअर्थी, आता, मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचबीस) च्या खंड १४३ 
च्या उप खंड (२) च्या कलम (7) (एचएल) च्या उपकलम (ध) खंड (५३) च्या परंतुकासह 
आणि त्याबाबतीत प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा बापर करून महाराष्ट्र शासन 


भाग चार-ब--२२९ fourm (८३३) 
[ किंमत : रुपये 20.00 ] 


63 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ४, २००८/श्रावण ९३, शके १९३० ।' [भाग चार-ज 


याद्वारे महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९६६ मध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी खालील नियंम करीत आहे, ते असे :-- 


१. या.नियमांना महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) (द्वितीय 
सुधारणा) नियम, २००८ असे संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ वबिक्रोची कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९६६ (यानंतर 
ज्याचा उल्लेख “ प्रधान नियम '' असा केला आहे) च्या कलम (सी) मधील *' महाराष्ट्र विदेशी 
मद्य (आयात ब निर्यात) नियम, १९६३ ” या शब्द कंस व आकड्याऐबजी '* महाराष्ट्र विदेशी 
मद्य (आयात ब निर्यात) नियम, १९६३ आणि फॉर्म एफएल-१ मधील व्यापार ब आयात 
अनुज्ञप्तीधारक ज्यांना आयुक्तांनी आयात केलेले मद्य सीमाशुल्क विभागाच्या अथबा कस्टम 
बाधित बखारीतून बाहेर काढण्याकरिता मुंबई बिदेशी मद्य नियम, १९५३ खाली प्राधिकृत केले 
आहे ” हे शब्द कंस ब आकडे समाविष्ट करण्यात यावेत. 


३. प्रधान नियम ३ च्या उप नियम (२) खालील परंतुक व स्पष्टीकरण वगळण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार न नावाने, 


प्र. ता. गोड, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग GRA) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., APRS ४, २००८/श्राबण १३, शके १९३० ८२५ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th August 2008 


NOTIFICATION 
Bomaay Proutertion Act, 1949. 


No. BPA. 1108/CR-23/EXC:.3.---\Whereas, the Government of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Maharashtra 
Potable Liquor (Fixation of Maximum Retail Prices) Rules, 1996, should 
be brought into force at once, and therefore, the rules should be made 
without previous publication as provided by the proviso to 
sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. 
XXV of 1949) ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) 
of clause (41) of sub-section (2) of section 143 read with section 53 of the 
Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra is hereby 
pleased to make the following rules, further to amend the Maharashtra 
Potable Liquor (Fixation of Maximum Retail Prices) Rules, 1996, as 
follows, namely :-- 

1. These rules may be called the Maharashtra Potable Liquor 
(Fixation of Maximum Retail Prices) (Second Amendment) Rules, 2008. 

2. Inrule 2 of the Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum 
Retail Prices) Rules, 1996 (hereinafter referred to as “the Principal 
Rules ”), in clause (c), for the words, brackets and figures “ Maharashtra 
Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963 ” the words, brackets and 
figures “ Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963 and 
the Trade and Import licencee in Form FL I who is authorised by the 
Commissioner for removal of imported liquor from the custom frontier 
or custorm bond under the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953” shall 
be substituted. न 

8. In rule 3 of the Principal Rules, in sub-rule (2), the proviso and 
Explanation, shall be deleted. 


. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


: P. T. GOUD, 
Joint Secretary te Government. 
भाग चार-ब-२३० 


८२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ४, २००८/श्रावण ९३, शके ९९३० [भाग चार-ब 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई yoo 0३२, दिनांक ४ ऑगस्ट Rood 


अधिसूचना 
मुंबई दारुषंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक PT. १९०८/सोआर-२३/इरक्ससी-३.-- STS, महाराष्ट्र शासनास असे चाटते 
ah, मुंबई feast मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (ञाहतूक) शुल्क नियम, १९५४ मध्ये सुधारणा करून 
खालील नियम तात्काळ अंमलात आणावेत 3णणि मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा 
मुंबई teeta) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्या'एमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात 
यावेत : न 
त्याअर्थी, आता, मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) च्या कलम 
९४३ च्या उप खंड (2) च्या कलम (जी), (एफ) आणि (यू) कलम ९४३ च्या उप कलम (३) 
च्या परंतुकासह आणि त्याबाबतीत प्रदान करण्याल आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे मुंबई विदेशी पद्य आणि शुद्ध tech (वाहतूक) शुल्क नियम, १९५४ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे, ते असे :-- 
१. या नियमांना मुंबई विदेशी पद्म आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक) शुल्क (सुधारणा) नियम, 
२००८ असे संबोधण्यात याबे. 
२. मुंबई विदेशी मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक) शुल्क नियम, १९५४ च्या नियम ड च्या 
उप नियम (बो),- 
(अ) “ fasta शुल्काचे दर '' या लेखाशौर्षाखाली उप कलम (1) ७) आणि Gir) ऐवजी 
खालील नियम समाविष्ट करण्यात यावे :-- 
@) मद्यार्कासाठी. निर्मिती मूल्याच्या २०० टक्के किंबा रुपये ३०० प्रति बल्क लिटर 
यापैकी जे जास्त असेल ते, 
GA) बाटलीमधील किंबा बल्क स्वरूपातील बाईनकरिता निर्मिती मूल्याच्या २०० टक्‍के 
किंबा रुपये oo प्रति बल्क लिटर यापैकी जे जास्त असेल ते, 
Gil) (@) सौम्य बिसरसाठो निर्मिती मूल्याच्या १०० टक्के किंवा रुपये १५ प्रति बल्क 
लिटर यापैकी जे जास्त असेल ते, 
(a) तीव्र बिअरसाठी निर्मिती मूल्याच्या १२५ टक्के किंवा रुपये २० प्रति बल्क लिटर 
यापैकी 'जे जास्त असेल ते, 


(ब) स्पष्टीकरण बगळण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FTI, 


प्र. ता. गोड, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ४, २००८/श्रावण ९३, शके १९३० ८३७ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th August 2008 
NOTIFICATION 
Bompay Prouipition Act, 1949. 

No. BPA. 1108/CR-23/EXC-3.—-Whereas, the Government of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Bombay Foreign 
Liquor and Rectified Spirit (Transport) Fees Rules, 1954, should be 
brought into force at once, and therefore, the rules should be made 
without previous publication as provided by the proviso to sub-section (3) 
of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Rom. XXV of 1949) ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clauses (8), 
(f) and (८) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of 
section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom, XXV of 1949), and 
of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Bombay Foreign Liquor and Rectified Spirit (Transport) Fees Rules , 1954, 
as follows, namely :— 

1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor and Rectified 
Spirit (Transport) Fees (Amendment) Rules, 2008. 

2. In rule 4 of the Bombay Foreign Liquor and Rectified Spirit 
(Transport) Fees Rules, 1954, in sub-rule (0), 

(a) under the heading “ Rates of special fee ”, for clauses (i), (ii) and 

(tii), the following clauses shall be substituted, namely :— 

“(i) 200 per cent. of the manufacturing cost or Rs. 300.00 per bulk 
litre, whichever is higher for the Spirits. 

(ii) 200 per cent. of the manufacturing cost of Rs. 200.00 per bulk 
litre, whichever is higher for wine either in bottle or in bulk. 

(iit) (@) 100 per cent. of the manufacturing cost of Rs. 15.00 per 
bulk litre, whichever is higher for mild beer 

(७) 125 per cent. of the manufacturing cost or Rs. 20.00 per bulk 
litre, whichever is higher for fermented beer. 
(6) Explanation, shall be deleted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. 


शासकोय mast मुद्रणालय, मुंबई 


